महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१२३२ 
Email ID - d.shedmekh @nic.in 


क्रमांक : क्र. TAH -2020/H.H. 102 /TGA-9 दिनांक : ०७. ०८.२०२० 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दि.०७.०७.२०२० मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने प्नुसंवर्धन 
विभागातील उपआयुक्त पशुसंवर्धन,गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्याची बदली 
करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी 
त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 
a 2 3 
x डॉ.शिवाजी काज्लीनाथ कुरेवाड, जिल्हा जिल्हा TAMA उप आयुक्‍त, परभणी या रिक्‍त 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त जालना पदावर 


२ उक्त अधिका-यानी बदली आदेडा प्राप्त होताच पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व 
संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे 
३. आयुक्त Ma यांना कळविण्यात येते की, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न 
झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्त / रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास 
त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाळ झासनास तात्काळ सादर 
करावा. या बाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१४२७२६९७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2020.08.10 14:37:27 +05'30' 


(दि.ज.रोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन SSA क्रमांकः पसंप्र-२०२०/प्र.क्र. १०२ /पदुम-१ 


२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद. 

६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), पश्लुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 

७. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, नाशिक/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

९. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, संबंधित जिल्हे. 

१०. संबंधित जिल्हा wae अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१४. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आर्‍यक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१५. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


